महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.२३१/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १३ सप्टेंबर, २०१९ 

वाचा:- शासन आदेशा क्र.कृषिआ-१०१८/प्र.क्र.२४५/१६ए, दि.२३ जानेवारी, २०१९ 
शासन आदेशा :- 

श्री.पथारे भगवान यडावंत हे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांच्या अंतर्गत कृषि पर्यवेक्षक पदावर 
कार्यरत असताना त्यांना उपरोक्त वाचा येथील शासन आदेशान्वये कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, नागपूर येथे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. श्री.पथारे यांना लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूकीचे कर्तव्य, खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीचे नियोजन इ. कामकाजामुळे उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
यांनी दि.०७.०६.२०१९ रोजी पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त केले. कार्यमुक्त केल्यानंतर 
श्री.पथारे हे दि.१७.०७.२०१९ पर्यंत वैद्यकीय रजेवर होते. दि.१८.०७.२०१९ रोजी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह ते 
जिअकृअ, नागपूर येथे हजर होण्यासाठी गेले असता, कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर 
कार्यालयात पद रिक्‍त नसल्याने त्यांना रुजू करुन घेण्यात आलेले नाही. श्री.पथारे हे दि.१८.०७.२०१९ पासून 
पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत होते. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने श्री.पथारे यांना स्तंभ ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदस्थापना करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना पदस्थापना 
शि २ ३ 
श्री.पथारे भगवान urd, कृषि अधिकारी, | कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
षि जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर कार्यालय, कामठी जि.नागपूर 


२.  श्री.पथारे भगवान यशवंत, कृषि अधिकारी हे दि.१८.०७.२०१९ ते प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत 
प्रशासकीय कारणास्तव पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत होते. त्यामुळे त्यांचा दि.१८.०७.२०१९ ते प्रस्तुत आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत सक्तीचा प्रतीक्षाधीन काळावधी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण sri) नियम १९८१ च्या 
नियम ९ (98) (एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग दि.०२.०६.२००३ व दि.०३.०३.२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र.२३१/१६ओ 


आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१३१८००५१८००१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


g J 5. 
0f9709a817f51 
INumber=fcl 02de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720e 
h a pa e 98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2019.09.16 11:46:42 +05'30' 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapat 
h ‘Agriculture And ADF 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 


प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
प्रत, 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), 
पुणे) 

६. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचाळक/ताळलुका कृषि अधिकारी (व्दारा 
आयुक्त (कृषि), पुणे 

७. कृषि सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 

९. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

१०. निवड नस्ती/१६ओ 


Cc “७ A LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


